नवनिर्मित नगरपरिषदा / नगरपंचायतींमध्ये 
संबंधित तत्कालीन ग्रामपंचायतींच्या 
कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनासाठी विहीत अटी व 
कार्यपध्दती मध्ये सुधारणा करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१७/प्र.क्र.२२(भाग-२)/नवि-१४, 
मंत्रालय, मुख्य इमारत (४ था मजल), 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई ४०० ०03२. 
दिनांक २५ एप्रिल, २०२२. 


4 
ah 
l 


१. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१५/प्र.क्र.१३९/नवि-१४, दि.१९.०१.२०१७. 
२. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१७/प्र.क्र.२२/नवि-१४, दि.३०.११.२०१७. 
३. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१७/प्र.क्र.२२/नवि-१४, दि.२०.०८.२०१८. 
४. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१७/प्र.क्र.२२/नवि-१४, दि.११.०७.२०१९. 
५. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे क्र.नपप्रसं/नगरपरिषद पदनिर्मिती/२०१७/प्र.क्र.७/१७/ 
कक्ष-६/३२८, दि.२४.०१.२०२२ चा प्रस्ताव. 

प्रस्तावना:- 

संदर्भ क्र.१ येथील झासन निर्णयान्वये नवनिर्मित नगरपरिषदा / नगरपंचायतींमध्ये संबंधित 
तत्कालीन ग्रामपंचायतींच्या कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनासंदर्भातील धोरण विहीत करण्यात आले आहे. तसेच 
अधिकाधिक तत्कालीन पात्र ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे समावेशन होण्याच्या दृष्टीने त्यामध्ये वेळोवेळी 
सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. 

प्रचलित धोरणानुसार सदर पात्र कर्मचाऱ्यांचे संबंधित नवनिर्मित नगरपरिषदा / नगरपंचायतींमध्ये 
तसेच जिल्ह्यातील अन्य नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींमध्ये wader करण्यात येते. तथापि, ज्या 
कर्मचाऱ्यांचे पद अनुपलब्धतेमुळे संबंधित नगरपरिषदा/ नगरपंचायत तसेच जिल्ह्यातील अन्य 
नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींमध्ये समावेशन होत नाही अशा कर्मचाऱ्यांचे समावेशानाच्या दृष्टीने विभाग 
स्तरावर होण्यास्तव धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबतचा प्रस्ताव नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने 
शासनास सादर केला होता. तद्नुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय:- 

तत्कालीन पात्र ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे समावेशन होण्याच्या दृष्टीने संबंधित महसूली 
विभागातील नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींमध्ये वारसा, लाड पागे व अनुकंपा योजनेअंतर्गच्या नियुक्त्या 
तसेच यापूर्वीच शासनाने धोरणात्मक निर्णयानुसार मान्यता दिलेल्या पात्र रोजंदारी कर्मचारी यांच्या 
Paget समावेशनानंतरही Prat Rat पद उपलब्ध होत असल्यास संबंधित Feast विभागातील 
नगरपरिषदा/नगरंपचायतींमधील सदर निर्बाध रिक्‍त पदांवर नवनिर्मित नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींमधील 
तत्कालीन पात्र ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे समावेशन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०२७/प्र.क्र.२२(भाग-२)/नवि-१४ 


२. सदर समावेड़ानासाठी उपरोक्त बाबी व्यतिरिक्त समावेठानासंदर्भातील संदर्भिय शासन निर्णयातील 


तसेच वेळोवेळी सुधारित केलेल्या सर्व तरतूदी तसेच, संचालनालयाच्या दि.०७.०२.२०१७ अन्वये विहीत 


केलेल्या अन्य अटी / निकष / कार्यपध्दती लागू असतील. 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४२५१७२४४८७१२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SACHIN DATTATRAY “=: 4 
SAHASRABUDDHE / Se=eaca 
(सचिन द. Weegee) 
शासनाचे अवर सचिव 


100६ 


१. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 

२. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई. 

३. मा.विधानसभा/ मा.विधानपरिषद, सदस्य (सर्व) 

४. मा.राज्यपाल महोदयांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

५. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.मुख्य सचिव महोदयांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
AAA विकास)महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. अपर मुख्य सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचाळक (सर्व) 

१३. जिल्हाधिकारी (सवी 

१४. सह / उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. सर्व मुख्याधिकारी (नगरपरिषदा व नगरपंचायती) 

१६. निवडनस्ती (नवि-१४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


